प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्य योजनातंर्गत 
निधीतून मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग-१ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/ प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / 
यंशाख / शावैमवरु / रायो / एकत्रित प्रस्ताव / १-म / २१५७ / २०२१, दिनांक 
१०.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक १०.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील संस्थांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावातील wits तक्त्यात नमूद संस्थांना 
संस्थानिहाय आवश्‍यक असणारी रुपये ५,५७,८१,५७७/- (रुपये पाच कोटी, सत्तावण्ण लक्ष, 
एक्क्याऐंशी हजार, पाचशे सत्याहत्तर फक्त ) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
१ | इदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर ६९२३५४० 
२ | इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर ४००७५३२ 
३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय, नागपूर । ४८४९३०४ 
४ ।शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर २५५०७७० 
५ ।शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला ७५७०९९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -9 /प्रशा-१ 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
६ श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, | ५९३०७०० 
यवतमाळ 
७ | श्री वसंतराव नाईक झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ ९१८००० 
८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला १२८०६०० 
९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया ६३४०८०४ 
१0 | ० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर ३२००००० 
ध्व १ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर ७७९९००० 
१२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर ३५४०००० 
१३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया ८७०३२८ 
एकूण ५५७८१५७७ 
अटी :- 


षु. 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 
राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Barat इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग -१/प्रशा-१ 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची 
मागणी नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नरीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपध्दतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल 
कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 
लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.-एस ४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग -१ /Wan-9 


३. सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 
-२, अनुक्रमांक-३,नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६००१९८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRA 
O DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 

५. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 
६. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
७. अधिष्ठाता, अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

९. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 

१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

११.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया / चंद्रपूर /नागपूर / यवतमाळ /अकोला 
१२.निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग-१/प्रशा-१ ,दिनांक १८.०३.२०२१ चे सहपत्र 
१. संस्थेचे नाव : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
।_१_ | टी-पीस रेसकिटर ३ ५८२४० १७४७२० 
२ | टीआरआर इन्स्टरमेटेशन सेट (इंडियन | 9 | ९४००० ९४५०० 
3 पेडस्टल एलईडी osc वन oR ३ २०१६०० ६०४८०० 
इलिमिनेशान 
४ | tare वार्मिंग सिस्टम ९ Ga २ ८९६०० १७९२०० 
५ | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन | a | २८५००० २८५००० 
६ | पोर्टेबल प्रीमियम कलर डॉपलर मतीन व्य २०५७००० २०५७००० 
७ | फुजीफिल्म कॅसेट विथ इमेज प्लेट सी१२*१० | ५ ३९२०० १९६००० 
८ | फुजीफिल्म कॅसेट विथ इमेज प्लेट सी १४*| ५ ५६००० २८०००० 
१७ 
९ । फुल फेस रेस्पिएटर मास्क विथ एलईडी हेड a 24000 240000 
लाइट 
| 90 | फॉगेर मशीन ४ ४५००० १८०००० 
हि बबल सीपीएपी विथ अक्सेसरीज ३ 3&2933 १०८६३९९ 
१२ | मोटारइझ आयसीयू बेड ४ १८५००० ७४०००० 
१३ | सजिकल हेल्मेट विथ एलईडी हेड लाइट णि ७९५९२१ ७९५९२१ 
सिस्टम 
एकूण 03 ४२९४१९४ ६९२३५४० 
२. संस्थेचे नाव : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
पा ३ पॅरा मॉनिटर ४ ६५००० २६०००० 
२ | Sib ग्राउंड मायक्रोस्कोप १ | १५८२०० १५८२०० 
३ | डिजिटल कलरमीटर २ १७७०० ३५४०० 
४ | डिजिटल पीएच मीटर "| १७७०० १७७०० 
५ | a लेअर क्रोमॅटोग्राफी a ५९००० ५९००० 
६ ।मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर विथ माउंट किट a ७३४८५ ७३४८५ 
अण्ड वायर 
७ | मायक्रोवेव्ह बेस्ड हॉस्पिटल वेस्ट डिनफेक्ठान a १८२९००० १८२९००० 


सिस्टीम 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
८ | मेगा de प्लस स्मोक इव्हेक्यूएटर लेप्रोस्कोपी ९७१२७५ ९७१२७५ 
मोड विथ tess अक्सेसरीज 
९ । यूरीन अनालायझर | 4 | ७०८०० ७०८०० 
१० | SHARC सेट्रीफ्यूज द ५७२३२ ३४३३९२ 
ह) व्हिडिओ लॅरिनोस्कोप Bl १८९२८० १८९२८० 
एकूण ४००७५३२ 
३. अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
Ee यूपीएस २० के de विथ बॅटरी Le | ३३४८०० ३३४८०० 
एपीसी प्रोब २२०० ए २.३ मिमी, फ्लेकझीबल, 
२ ।२.२मीटर लेन्थ विथ इंस्ट्रमेंट tether ५ ३१९२० १५९६०० 
(२०१३२-१७७) 
एपीसी प्रोब २२०० ए २.३ मिमी, फ्लेकझीबल, 
३ ।२.२मीटर लेन्थ विथ इंस्ट्रमेंट tara ४ ३४९४४ १३९७७६ 
(२०१३२-१८१) 
४ | एलिसा रीडर वॉशर आणि प्रिंटर हित ५००००० ५००००० 
काम्प्युटराइझड मॉड्युलेटेड टेन्स युनिट ४ 
५ | चॅनेल अल्ट्रासाऊंड युनिट, मसल Rex $। ६९००० ६९००० 
युनिट २ चॅनेल विथ प्री-प्रोग्राम्स 
६ | dare वार्मिंग सिस्टम ४ २४४००० ९७६००० 
७ | मिड एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाऊंड स्कॅनर ee २६००००० २६००००० 
८ | युपीएस फॉर कॉम्प्युटर १६ १८८३ ३०१२८ 
र रेफ्रिजरेटर ea 80000 ७०००० 
एकूण ४८४९३०४ 
४. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किमत 
1 १_| डीप फ्रीजर - ४० डिग्री ai १८३५०० १८३५०० 
२ २ फुलली  ऑओटोमेटेड  कॅपीलीरी दिं २१००००० २१००००० 
इलेक्ट्रोफोरेसीस AIT 
३ | बॉडी एम्बेलिंग मशीन | 9 | ९०२७० ९०२७० 
४ । रीएजेंट रेफ्रिजरेटर ५३०लि २ ८८५०० १७७००० 
एकूण २५५०७७० 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


५. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किमत 
ll pel ओटोमेटेड केमिलुमेनेसेस SRT असे णं २४७८००० २४७८००० 
STONES विथ सॅन्डर्ड अक्सेसरीज 
२ | रेफ्रिजरेटर ६०० लि. २-८"७ ब्लड स्टोरेज By २९३००० २९३००० 
३ | लिक्विड ऑक्सिजन टॅक आणि अँक्सेसरीज १ | ४७९९९९९ ४९९९९९ 
एकूण ७५७०९९९ 
६. श्री. वंसतराव नाईक झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 
अ.क्र संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण 
ण कम्यूटराझीड पोर्टबल स्पिरो मीटर विथ i २९१२०० २९१२०० 
एलसीडी डिस्प्ले 
२ । क्युरेटेज स्निप आणि ata एक्सिझन पॅड a ११०००० ११०००० 
३ | डबल लेअर बोवेल fae ४५००० ४५००० 
४ | प्रो. अंबडोनिमळ ओपनींग क्लोझर १ | ४९५०० ४९५०० 
५ | बोन अँण्ड मीट कटींग मशीन ra 324000 324000 
६ । ब्रेस्ट एक्सामिनेशान अण्ड डायगोस्टिक ट्रेनर [ee १७५००० १७५००० 
७ | रेक्टल एक्झामीनेडान ट्रेनर [=a २७५००० २७५००० 
८ ।लिपोमा पॅड Lae ९०००० ९०००० 
९ ।सीआर्ममशीन aS ४४८०००० ४४८०००० 
हि स्कीन पॅड ao ९०००० ९०००० 
एकूण ५९३०७०० 
७. श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किमत 
१ अँनथ्रोपोमेट्री इनस्ट्रूमेट किट [a4] 300000 300000 
2 बबल सी-पीएपी 3 | २०६००० ६१८००० 
एकूण ९१८००० 
८. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
| | इलेक्ट्रोलाइट AA SAA ca 220000 220000 
२ ईएनटी Sede Ea 300000 300000 
3. | ओटी लाइट स्टंडसह वि १८०००० १८०००० 
४ | घ्रिल क्यू के वायर / रेमर फुल सेट | 9 | १६८००० १६८००० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
५ | fees सीएएम के वायर / रेमर (बटरी अज वेल a १२७००० १२७००० 
अँज पॉवर सिस्टम) 
६ | सेमी ऑटो rose |. २१५६०० २१५६०० 
एकूण १२८०६०० 
९. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
| आयव्ही आर्म ट्रेनिंग attest -१ नोज विथ ५ ३ ९८५०० २९५५०० 
फेज ऑफ स्कीन कॅरी बॅग 
२ | इनट्युबेटींग एलहएमए विथ इनडोट्रंकल ट्युब | २ ४०००० ८०००० 
एलएमएसनं ३ 
३ | इनट्युबेटींग एहएमए विथ इनडोट्रकल ट्युब षि ४०००० ४०००० 
एलएमएसनं ४ 
४ | इनडायरेक्ट ओप्थालमोस्कोप (वायरलेस) a ७२८०० ७२८०० 
५ | इमरजन्सी सजिकल इन्सट्रुमेट fa | 0९८०८ ५९८०८ 
६ | इलेक्ट्रॉनिक व्हॅकम असीसटेड कलोझर | 4 | 008०० ५०४०० 
७ | इशिहारा रंग व्हीजन चार्ट दिं ४८००० ४८००० 
८ । एअर वे ट्रेनिंग मॅनिकक्‍्विन ऑटोमॅटिकलळ je] २ ११६९०० २३३८०० 
सेक्शन १ fy रेफ्यूजेल प्रर्फाम 
सुपेराग्लोस्टिक एअर वे डीवायीज १, २ आणि 
इंच एक कॅरी बॅग 
९ । ओप्थालमीक सजिकल मायक्रोस्कोप | 9 | ९५२००० ९५२००० 
१० | ट्रायल फ्रेम ट्रायळ बॉक्स २ १८००० ३६००० 
es q | डायरेक्ट ऑपॅथल्मोस्कोप २ ३६४०० ७२८०० 
१२ ।नार्वे लोकेटर हि १५०००० १५०००० 
१३ । फुल बॉडी चाईल्ड मॅनिक्विन विथ वॉटर | १६५००० १६५००० 
रेस्क्यू / ड्रॉईंगट्रेलिंग कॅपेसिटी १ नंबर विथ 
विथ डबल वॉल पेडियाट्रिक अमबु विथ प्रेशर 
लिमीटेशन १ नंबर विथ ५ फेज 
१४ | फुल बॉडी पेडियाट्ररिक मॅनिक्‍्विन विथ वॉटर | १६५००० १६५००० 
रेस्क्यू /ड्रॉइंग ट्रेलिंग कॅपेसिटी १ नंबर विथ 
विथ डबल वॉल पेडियाट्रिक अमबु विथ प्रेशर 
लिमीटेशन १ नंबर विथ 4 फज 
१५ | फ्लेझिबल व्हिडिओस्कोप | 4 | 994000 ११५००० 
१६ | फ्लेझिबल व्हिडिओस्कोप मॉनिटर fe atl 240000 240000 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्नीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किमत 
१७ | बायोपोलर इलेकट्रिक कॉटरी >) ।| २८००० २८००० 
१८ | बॅटरी ड्रिल सिस्टम दिं २२३९३८१ २२३९३८१ 
१९ । बेबी रेस्कयूसीअडान मॅनिकक्‍विन एअर वे| २ ७२००० १४४००० 
gee नंबर डबल वॉल पेडियाट्रिक 
sg विथ प्रेशर लिमीटेशन १ नंबर विथ ५ 
फेज 
२० | लॅरोनोस्कोप विथ ४ eee सेट ५ ६००० ३०००० 
२१ । वाय-फाय इनबल्ड डिफ्रिबिळेशान ट्रेनिंग णि २९९७२० २९९७२० 
मॅनीकिन 
२२ ।व्हेस्कुलर सेट | 9 | २९८९९५ २९८९९५ 
२३ | सायबोट॒झ टोमोमीटर 3 २९६०० २८८०० 
२४ | सीपीआर एअरवे मॅनेजमेट मॅनीकिन्स हि १५०००० १५०००० 
२५ । सीपीआर माणिकिन अडल्ट शिव १८०००० १८०००० 
२६ । सेल्फ इम्यूलेटेड व्हिजान ड्रम फॉर ६ मीटर २ १६५०० ३३००० 
२७ । सेल्फ इम्यूलेटेड feu रीवर रोलींग 3] ३ १६५०० ४९५०० 
मीटर SA 
२८ | ele रीडिनोस्कोप Fed ४०३०० ४०३०० 
२९ | Beh Qo ST GAT | 9 | 33000 33000 
एकूण ६३४०८०४ 
१०. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किमत 
Pe हायस्ट्रोस्कोपी सेट विथ रीस्टोस्कोपी सेट Fae. ..| ३२००००० ३२००००० 
११. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
Ke इलेक्ट्रो कॉट्री १ | १००००० १००००० 
२ | एन्डोस्कोपिक ऑल अँक्सेसरीज सेट नि २५०००० २५०००० 
३ । एलईडी फोटोथेरपी मशीन ३३००० ९९०० 
४ | ओटी टेबल ३ ४००००० ६०००० 
५ | काडियाक प्रोबसह २ डी इको मशीन कि १०००००० १०००००० 
६ क्रेनियोटोमी सेट | a 800000 800000 
७ | पावर इनस्ट्रूमेट ४ ६००००० १२००००० 
८ | पेडियाट्रिक अँण्ड निओनेटल el 2000000 2000000 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०/भाग -१/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
सिस्टोरथ्रोस्कोप § रेनोस्कोप 
९ रेडिएटर वार्मर :1 ५०००० २००००० 
| 0: | लेप्रोस्कोपी आणि इन्स्ट्रमेट | २५०००० २५०००० 
किक लेबर टेबल ऑटोमेटीक tof ५०००० २००००० 
१२ । संवहनी यंत्र सेट २ २००००० ७४००००० 
१३ । स्किटर विथ बर्स | | ७००००० (७0०00०० 
१४ | स्कोप / डाउन हड स्क्रीन ग्राफ्टिंग eS ४ ५०००० २००००० 
१५ । हाय एंड इलेक्ट्रो कॉउट्री २ १००००० २००००० 
एकूण ७७९९००० 
१२. शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, चंद्रपूर 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
| सिंगल चिप कमेरा विथ मॉनिटर tL a | 2192000 २७९००० 
२ | इंडिगो ड्रिल a | & 40000 ६५०००० 
३ | इम्पेडन्स मीटर विथ टच स्क्रीन अँण्ड बिल्ट ba ३१०००० ३१०००० 
इन थर्मल प्रिंटर 
४ | इलेक्ट्रिक ऑपरेट ऑप्टेल्मिक टेबल | 9 | ८५००० ८५००० 
५ | एफइएसएस इन्स्ट्रमेंटस सेट | 4 | २८१००० २८१००० 
६ । डायरेक्ट ऑपॅथल्मोस्कोप at) 3६००० ३६००० 
७ | डीसीआर इन्स्ट्रमेट्स सेट | 9 | २८५००० २८५००० 
८ | सेप्टल इंस्ट्रमेट्स सेट ea | २७९००० २७९००० 
९ स्ट्रीक रेटिनोस्कोप 3 ४५००० १३५००० 
चिड स्लीट BT ५ स्टेप विथ HAT 1 १_| १२००००० १२००००० 
एकूण ३५४०००० 
१३ . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
हवि रेफ्रिजरेटेड मायक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूज Es ३०३९२८ ३०३९२८ 
२ | at आटोमेटेड बायोकेमिस्ट्रही a ५६६४०० ५६६४०० 
SATOMI 
एकूण ८७०२३२८ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


